राज्यातील औद्योगिक व कामगार न्यायालय व 
श्रमिक भरपाई आयुक्त कार्यालयातील कायद्याचे 
पदव्युत्तर शिक्षण (LL.M) घेतलेल्या न्यायिक 
अधिकाऱ्यांना / निवृत्तीीतन व कुटुंब 
निवृत्तीवेतनधाराकांना ३ आगाऊ वेतनवाढ मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. औन्यामुं-०८१७/प्र.क्र.११०/काम-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ जून, २०१९ 


वाचा :- विधी व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.एचसीटी-२००८/४२७/प्र.क्र.३५८/का.तीन, 
दि.०१/०८/२०१७. 

प्रस्तावना :- 

मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.२१/०३/२००२ च्या न्यायनिर्णयान्वये, मा.न्या.शेट्टी आयोगाच्या 
शिफारशी विवक्षित करुन स्वीकारल्या आहेत व त्यानुसार राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 
न्यायिक अधिकाऱ्यांना उच्च वेतनश्रेणी वेतन आणि केंद्र शासनाच्या दराप्रमाणे महागाई भत्ता देण्याची 
शिफारस केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयास अनुसरुन 
औद्योगिक व कामगार न्यायालय व श्रमिक भरपाई आयुक्‍त कार्यालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना 
मा.न्या.शोट्टी आयोग यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार वेतन व भत्ते / सुविधा हया दि.१९/३/२००५ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लागू केलेल्या आहेत. मा.न्या.शेट्टी आयोगाने राज्यातील दुय्यम 
न्यायालयातील कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण (_._.॥/॥.) घेतलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ 
वेतनवाढी मंजूर करण्याची शिफारस केलेली होती. त्याअनुषंगाने विधी व न्याय विभागाने त्यांच्या 
प्रशासकीय अधिपत्याखालील दुय्यम न्यायालयातील कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण (_.[_.॥॥) घेतलेल्या 
न्यायिक अधिकाऱ्यांना एकदाच ३ आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करण्याच्या अंमलबजावणीसाठी 
मंत्रीमंडळ स्तरावरुन निर्णय घेतला व उपरोक्त वाचा अन्वये शासन निर्णय wea केला आहे. 
त्याधर्तीवर या विभागाच्या अधिपत्याखाळील औद्योगिक व कामगार न्यायालय व श्रमिक भरपाई 
आयुक्‍त कार्यालयातील कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण (LL.M) घेतलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना 
एकदाच ३ आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील औद्योगिक व कामगार न्यायालय व श्रमिक भरपाई आयुक्‍त कार्यालयातील ज्या 
न्यायिक अधिकाऱ्यांनी सेवेत येण्यापूर्वी किंवा सेवेत आल्यानंतर कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण (_.(_.॥/॥.) 
ही पदवी धारण केलेली असेल तर त्यांना एकदाच ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ मंजूर करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः औन्यामुं-०८१७/प्र.क्र.११०/काम-६ 


2. 


सदर वेतनवाढीचा लाभ हा विधी व न्याय विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाच्या 


दिनांकापासून (दि.०१/०८/२०१७) देय राहील. यापूर्वीची थकबाकी अनुज्ञेय असणार नाही. 
सदर वेतनवाढ देण्याची कार्यपध्दती पुढीलप्रमाणे आहे :- 


३. 


३ आगाऊ वेतनवाढी देण्याची कार्यपध्दती 


| 


न्यायिक अधिकारी सेवेत नियुक्‍त 
होणेपूर्वी कायद्यांचे पदव्युत्तर शिक्षण 


ज्या पदावर न्यायिक अधिकारी प्रथम नियुक्‍त 
झालेला आहे त्या दिनांकाला त्या पदाच्या 


(LLM) ही पदवी धारण केलेली 
असल्यास, 


वेतनश्रेणीत ३ आगाऊ वेतनवाढीचा काल्पनिक 
लाभ देऊन वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 


3 आगाऊ काल्पनिक वेतनवाढ गृहित धरुन 
करण्यात आलेल्या वेतननिश्चितीनुसार 
आश्वासित प्रगती योजनेच्या / पदोन्नतीच्या 
वेतनश्रेणीत वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 


उपरोक्तनुसार आश्वासित प्रगती योजनेच्या / 
पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यातील वेतन निश्चित 
करुन सध्या कार्यरत असलेल्या पदाची 
वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 


न्यायिक अधिकारी सेवेत नियुक्‍त 
झाल्यानंतर कायद्याचे पदव्युत्तर शिक्षण 


ज्या दिनांकाला सदर अधिकाऱ्याने कायद्याचे 
पदव्युत्तर शिक्षण (L.L.M.) ही पदवी धारण केली 


(LLM) ही पदवी धारण केलेली 
असल्यास, 


त्या दिनांकाळा तो कार्यरत असलेल्या 
पदावरील घेत असलेल्या वेतनश्रेणीत ३ आगाऊ 
वेतनवाढीचा काल्पनिक लळाभ देऊन 
वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 


३ आगाऊ काल्पनिक वेतनवाढ गृहित धरुन 
करण्यात आलेल्या वेतननिश्चितीनुसार 
आश्वासित प्रगती योजनेच्या / पदोन्नतीच्या 
वेतनश्रेणीत वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 


BRIGG आश्वासित प्रगती योजनेच्या / 
पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यातील वेतन निश्चिती 
करुन सध्या कार्यरत असलेल्या पदाची 
वेतनश्चिती करण्यात यावी. 


ce 


उपरोक्तप्रमाणे 3 आगाऊ वेतनवाढी देताना आश्वासित प्रगती योजनेचा / पदोन्नतीचा / 


निवडश्रेणी / उच्च समयश्रेणी यांचा लाभ दिला असल्यास त्या त्या वेतनश्रेणीत पुन्हा ३ आगाऊ 


वेतनवाढीचा लाभ अनुज्ञेय असणार नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः औन्यामुं-०८१७/प्र.क्र.११०/काम-६ 


५. राज्यातील औद्योगिक व कामगार न्यायालय व श्रमिक भरपाई आयुक्त कार्यालयातील 
न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढी देण्याबाबतचा खर्च संबंधित न्यायिक अधिकारी घेत 
असलेल्या वेतनावरील SSSA मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६१९१५२०३९५११० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MAHENDRA sm edie 
KALYANKAR = र 
( डॉ.महेंद्र कल्याणकर) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई Yoo 032, 

) मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई, 

) अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई, 

) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


सह सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय, मुंबई 
प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई, 
महालेखापाल-१/२, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई, 
qo) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
११) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१२) विधी व न्याय विभाग, कार्यासन-३, मंत्रालय, मुंबई, 
१३) निवड नस्ती (कामगार-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


